लेखक: रसेल्र पंटर 
४. चित्र: माईक आणि कार्ल गॉर्डन 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


अँड्रोक्लस आणि सिंह 


इसापच्या गोष्टीवर आधारित 


लेखक: रसेल पंटर 
चित्र: माईक आणि कार्ल गॉर्डन 
अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


फार वर्षांपूर्वी अँड्रोक्लस नावाचा तो ब्रुटस नावाच्या एका श्रीमंत 


एक माणूस होता. माणसाकडे काम करत असे. 


तो खूप गरीब 


होता... 


मलाया द्राक्षाचं 
साल काठून दे! 


ब्रुटस रोम नावाच्या शहराबाहेरच्या 
एका मोठ्या महालात राहत असे. 


ब्रुटस त्याच्या गुलामांना 

खूप काम करायला लावत असे. 
अँड्रोक्लसला रोज 

महालाच्या पायऱ्या घासाव्या लागत... 


फरशी पुसावी 
लागे... 


वि शशि कह न्य 


* लवकर आटपा ] 


जेवण वाढावे लागे... 


अ... 
/ हे कसलं आयुष्य! । 


भांडीही घासावी लागत... 


अंथरुणे काढावी लागत... 


र्ड, 


एक दिवस अँड्रोक्लसने 


पण ब्रुटस त्याला कामाचे काहीच पैसे 

देत नसे तिथून पळून जायचे ठरवले. 

अँड्रोक्लसला रोज फक्त रात्र झाल्यावर तो एका खिडकीतून बाहेर पडला. 
एक वाळलेला शिळा पाव मिळत असे. 


आळ हनन ये. 2 ४७ द 
हा पाव तर पक्षी देखील  ॥ 
खाणार नाहीत / 

प ल. 


आणि जंगलात पळून गेला. 


त्याने झुडपाभोवती पाहिले आणि पण सिंह काही अँड्रोक्लसच्या मागे धावला नाही. 
तो दगडासारखा एका जागीच बसून राहिला. 


अँड्रोक्लसला आश्‍चर्य वाटले. 
तो एक मोठा सिंह होता. तो परत सिंहाकडे गेला. 
अँड्रोक्नस घाबरून पळत सुटला. “तू मला पकडायला का नाही आलास?” 


त्याने विचारले. 


सिंह उसासा टाकून म्हणाला, त्याने तो काटा पकडला. 
“मला पळता येत नाही, “तुला जरा दुखेल हं 
आणि चालता देखील येत नाही. 

माझ्या पायात एक काटा गेला आहे.” 


५... ८> 
मतला तर बघूनच १ 
/ 
५ & ओीतीवाटते ह, 


“बिचारा! थांब मी तुला मदत करतो.” अँड्रोक्लसने जमेल तितक्‍या लवकर 
अँड्रोक्लस म्हणाला. काटा ओढून बाहेर काढला. 


सिंह हसला आणि त्याने 
अँड्रोक्लसला प्रेमाने चाटून एक मोठी पपी दिली. 


“आ... आ...” सिंह विव्हळत म्हणाला. 
“झालं सुद॒धा,” अँड्रोक्लस म्हणाला. 


“धन्यवाद! माझं नाव लिओ,” त्या दिवसापासून अँड्रोक्नस आणि लिओ 
सिंह आनंदाने म्हणाला. यांची घट्ट मैत्री झाली. 


ते दोघे जंगलातल्या 
एका गुहेत राहू लागले. 


एक दिवस सकाळी अँड्रोक्लसला 
जंगलात एक नवीन माणूस दिसला. 


कहे सळाळागान लिक 


अन्न शोधण्यासाठी दोघेही :.... ) ' 
3 > डं 
| 


बाहेर जात असत. 


आणि रोज रात्री 
एकत्रच जेवत 
असत. 


त्याने आवाज न करता हळूच जवळ जाऊन पहिले. 


क्ट 
“हा तर सैनिक आहे!” त्याने विचार केला. 


शि 3 र 
“आता याला काय बरे हवे असेल?” क्र 46.८ (र कळे. 
»&/ ८ 0 11 .ठाण०्य 


काता कसा सापडत 
ञ नाही तेच बघतो 


त्या सैनिकाने कागदाची एक सुरळी उघडली. तेवढ्यात अँड्रोक्लसच्या नाकावर एक माशी बसली 
अँड्रोक्लस घाबरून पाहतच राहिला. त्याला गुदगुल्या झाल्या. 


आ... छि! सैनिकाने आपली तलवार बाहेर काढली. 


| » << र 
त. रा 
“ए!” सैनिक ओरडला. 99७८.” ४४८ 


“आहेस तिथेच उभा रहा!” आणि अँड्रोक्लस पळू लागला. 


झुडपांमधून सैनिक 
अँड्रोक्लसच्या मागे 


पळू लागला... 


आणि ते जंगलाबाहेर आले. 
आणि टेकडीवरून खाली... अँड्रोक्लस खूप दमला 
आणि एका जागी उभा राहिला. 


सैनिकाने अँड्रोक्लसला पकडून सैनिक ओरडून म्हणाला, 
एका गाडीत टाकले. “नाही! मी तुला रोमला नेणार आहे.” 


' कसासापडला! 


अँड्रोक्नसने घाबरून विचारले, “पण का?” अँड्रोक्लसने विचारले. 
“तू मला ब्रुटसकडे परत नेतो आहेस का?” “ते तिथे गेल्यावर कळेल,” सैनिकाने उत्तर दिले. 


त्याने एका वेळी इतके लोक 
एकत्र कधीच पाहिले नव्हते. 


अँड्रोक्नस धक्के खात खात रोमला पोचला. 
शहरात खूप गर्दी होती 
कका! तऱ्हेतऱ्हेचे आवाज देखील होते. 


त्क्त्ञ्ह क» 


| “> 
द विकी २-८ | 
0 23 * 


४”* 
-_ाा-->>>< 


॥। । ९) | 
ण्या 


€---एप--ा 


थोड्या वेळाने त्याला एक प्रचंड मोठी 
गोल इमारत दिसली. त्याने विचारले, 


“हे सामन्याचे मैदान आहे. “तिथे काय करतात?” 
तू तिथेच निघाला आहेस.” अँड्रोक्लसने विचारले. 
सैनिकाने उत्तर दिले. “तू बघशीलच!” सैनिकाने उत्तर दिले. 


क्लिंकस नावाच्या एका माणसाने ते सिंह काही लिओ सारखे गरीब नव्हते. 


गुरररर... ! गुरररर... ! 


अँड्रोक्नसला गाडीतून फरपटत बाहेर काढले. 


मग तो अँड्रोक्लसला सिंहांच्या पिंजऱ्यासमोरून | 
सामन्यांच्या मैदानात घेऊन गेला. ', (2 क वे 


अँड्रोक्लसने घाबरून विचारले, 
“यांना इथे का आणले आहे?” 
“ते आता कळेलच!” क्लिंकस म्हणाला. 


मार्कोस नावाच्या एका माणसाबरोबर “पण मला तुझ्याशी लढायचे नाही आहे.” 


अँड्रोक्लसला तुरुंगात ठेवण्यात आले. अँड्रोक्लस म्हणाला. 
एक उसासा सोडून मार्कस म्हणाला, 


“आपल्याला एकमेकांशी लढायचे नाही...” 


००००००० 


अँड्रोक्लसने विचारले, शर 
“आता काय होईल?” 

मार्कोस म्हणाला, 

“आपल्याला सामन्यांच्या मैदानात लढावे लागेल.” 


“आपल्याला सिंहांशी लढायचे आहे.” 


अँड्रोक्नसने एक आवंढा गिळला. “आपल्नी लढत उद्या दुपारी आहे.” 
मार्कोसने आणखी माहिती दिली. 


ते तर आपल्या 
चिंध्या करतील. र. 


मार्कोस म्हणाला, 
“रोममधले सर्वजण ते पाहायला येतात. अँड्रोक्नस आणि मार्कोस दोघांनाही 
महाराज देखील येतात.” त्या रात्री फारशी झोप आली नाही. 


कक्‍्लिंकसने अँड्रोक्लसला 


दुसऱ्या दिवशी दुपारी 
दरवाजा बाहेर ढकलून दिले. 


क्लिंकस अँड्रोक्लसला तुरुंगातून 
फरपटत बाहेर घेऊन गेला. 


«> “रौ 
१ 
चांगली लढत दे क 


2 


वळ... 


४ वेळ झाली आहे. 


0.2. आमका 


एका लांबलचक अंधाऱ्या अँड्रोक्लस मैदानाच्या 
भुयारातून तो त्याला मधोमध 
एका दरवाजाकडे घेऊन गेला. उभा राहिला. 


भिंतीतील एक दार उघडले. 


आणि एक भला मोठा सिंह 


बाजूच्या एका भिं 


हजारो लोक त्याच्या सभोवताली बसले होते. 


ते त्याला प्रोत्साहन देत ओरड लागले. 


त 


दारातून उडी मारून आत आला. 


| व 
र च. क 
/ 2 ् “* व्ह 
0. ४. २०५: "प 
। 

र्क ् ७०५२५ 
रि पि म तक षी 
टि वि य कळे 
रा ८4 ऱ्ि ७ 

्ि । 


(्‌ 


जश सिंह आणा! 


त 


अँड्रोक्लस भीतीने थरथर कापत होता. 


अँड्रोक्लसने डोळे मिटले. 
आता पळून जायला कठेच जागा नव्हती. करक 
९२ च» | “1 विचार 
टी» | त्याने विचार केला, 
१ व ८) क. 4 4 4 
४५०७ “हे सगळं लवकर संपलं तर बरं होईल.” 


आणि मग एक चमत्कार झाला... 


अँड्रोक्लसचा हात कोणीतरी चाटते 


अँड्रोक्लसने आपल्या मित्राला मिठी मारली. 
गा तयत्यानावाते जमलेल्या लोकांचा यावर विश्‍वास बसेना! 
त्याने हळूच डोळे उघडले... 
तो लिओ होता! 


द्र > -- पणाणाप-- 


“0 ना .. >> “> 


क क्क 


लिओ म्हणाला, “मला त्यांनी काल रात्री पकडले, 
आणि लढायला इथे घेऊन आले.” 


व डा वमा 
रश अशक्य! ) . आश्‍चर्य आहे! 
क्ट 


न 


महाराज म्हणाले, 


“अँड्रोक्लसने सिंहाशी मैत्री केली आहे! 
“त्‌ फार श्र आहेस, 
हा मोठाच शूर वीर आहे!” व. ह भी 
तुला मु ” 
ते ओरडू लागले. आयाचन्त् 
लहु  अगोवजसा 
॥. अँड्रोक्लस! शै (_ ग 8. 
५ आका कड 
0420000000. 


8080371138 781731 
बिड म (9 | 


अँड्रोक्लसला त्याच्या मित्रांची आठवण झाली. 
“तुम्ही कृपा करून मार्कोस आणि सिंहाला 
देखील मुक्‍त कराल का?” 


मग क्लिंकस अँड्रोक्लसला 
महाराजांकडे घेऊन गेला. 


महाराज हसले. (ची 


ते म्हणाले, “ठीक आहे.” गि मग कोणालाच कोणाशी लढावे लागले नाही. 
दप्या ता क का 
(. सिहाचीसंत्ी 


हया या या 
>. काढा! 


३ 


अँड्रोक्लस आणि त्याचे मित्र 
रोम मधून बाहेर पडले 
आणि त्यांनी आपला स्वतःचा खेळ सुरु केला. 


'अँड्रोक्लस आणि सिंह” इसापच्या 
लोककथेवर आधारित आहे. ग्रीसमध्ये सुमारे 
४००० वर्षापूर्वी सांगितल्या जाणाऱ्या 
लोककथांचा हा संग्रह आहे. कथेच्या अखेरीस 
नेहमी एक शिकवण असते. या कथेचे तात्पर्य 
आहे, “तुमच्या मित्रांशी चांगले वागा म्हणजे 
ते तुम्हाला कधीच विसरणार नाहीत.” 


